महावितरण कंपनीला आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 
कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलतीसाठी 
अनुदान वितरण सन २०२२-२३ मागणी क्र.टी-५ 
(मुख्यलेखाशिर्ष २८०१५६१४). 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १९ ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
२) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-कॉम/शासन/मागणी/सवलत (GEN)/902199, 
दि. २९ एप्रिल, २०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शा. नि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०९/कार्यासन-६, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची 
प्रतिपू्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापुढेही आदिवासी विकास 
विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या संबंधीत कृषीपंपधारक या वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने सन २०२२-२३ करिता 
महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. २००.०० कोटी इतकी तरतूद केली आहे. 


2. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या दिनांक २९ एप्रिळ, 2022 रोजीच्या प्रस्तावानुसार 
आदिवासी विकास विभागाने तरतूद रु. २००.०० कोटी मधून वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर विभागांच्या 
अधिकारात वितरणासाठी उपलब्ध असलेला ३५ % निधी रु. ७०.०० कोटी दिनांक १२.१०.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे व सदर निधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यासाठी 
प्रशासकीय विभाग म्हणून ऊर्जा विभागास उपलब्ध करून दिली आहे. सदर निधी रू. ७०,००,००,०००/- 
(रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचीत जमातीच्या वैयक्तिक कृषीपंपधारक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत 
देण्यासाठी रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत 
करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम फक्त अनुसूचीत जमातीच्या 
लाभार्थ्यावरच वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल याची दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ ने तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-३ 


महावितरण कंपनीने घ्यावी. तसेच ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल, याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. 


2: 


वीजदरात सवलत (आदिवासी घटक कार्यक्रम) (राज्यस्तर योजना) 


वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.टी-५, २८०१, वीज, उप मुख्यलेखाशिर्ष-०५ पारेषण व वितरण, 
गौणशिर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०३) कृषी पंप ग्राहकांना 


(कार्यक्रम) (२८०१५६१४) ३३, 


अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


8. 


षु . 


६. 


७. 


सदरची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
अवर सचिव (ऊर्जा-३) श्री. ना. रा. ढाणे व नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप सचिव (ऊर्जा-३) श्री. नारायण 
कराड, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर 
झालेली रक्‍कम रू. ७०,००,००,०००/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित 
अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer द्वारे निधी हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


या लेखाशिर्षांतर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
प्रकाशगड, वांद्रे (Gd), मुंबई.यांनी आवश्‍यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे 
तपासणीसाठी सादर करावीत. 


सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.२२४/का-०६, दि. ११.१०.२०२२ 


अन्वये व वित्त विभागाने विभागांना वितरणासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार सदर निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


८ 


प्रत, 


०८ “७ AD -O 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१९१५०४००७५१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


NANASAHEB 


lly signed by NANASAHEB RAJARAM DHANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=a7 169861 1123263cde9d32423e9bb73044d9 1 edOcffad3b6267198ee5, 
4159 pseud: DD23ACB82750B55FACODO76A47 198885E07A4B6, 


01 
Number=6C39E2858 1 S0DBDFCFE6CD25ED08ADF59F4D2FD8C1EDE1730 
735F604904BF3BB, cn=NANASAHEB RAJARAM DHANE 
'30' 


Date: 2022.10.19 15:10:38 +05' 


(ना. रा. ढाणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६५/ऊर्जा-३ 


५. सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१४. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- ४०० ००१ 
१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 

२०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२१. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२४. उप सचिव/ ऊर्जा-५, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५. कार्यासन-०६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२६. निवड नस्ती, ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


